Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके 


१ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३५ ,किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . १३५ . 


आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार विकास नियंत्रण नियमावली, २००० मधील फेरबदल 


क्र.मनपाना- नरवि - कलम- ३७-११६९- २०१८. 


ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राकरीता विकास नियंत्रण नियमावली, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ अन्वये शासन 
अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४००-१६८४ -प्र.क्र . १९२-२०००- नवि-९, दिनांक ३१ मार्च २००१ रोजी मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०१-८५५- सी.आर.-७६- यु.डी.-९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये ७ योजनांकरीता नागपूर 
सुधार प्रन्यासला आणि उर्वरित क्षेत्राकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे. 

नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेत , अभिन्यासात रिक्रीएशनल , खेळाचे मैदान आणि सार्वजनिक सुविधेसाठी खुल्या जागा सोडण्यात 
येतात . परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या मनःशांतीकरीता व धार्मिक , सामाजिक क्रिया कलापाकरीता धार्मिक स्थळ जवळपास असणे ही सर्व धर्मीय 
नागरिकांची दैनंदिन गरज आहे . त्यामुळे अभिन्यासातील वरीलप्रमाणे जागेत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम त्या परिसरातील नागरिकांना करणे भाग 
पडते . यामुळे नागरिकांना शारिरीक व मानसिक शांतता लाभते व नागरिकांमध्ये आपसी सुसंवाद साधून सामाजिक एकोपा वाढीला लागतो ही बाब 
समाजाला पोषक अशी आहे. परंतु, याबाबत नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत सुस्पष्ट तरतूद दिसून येत नाही. त्यामुळे 
नियमावलीमध्ये याविषयी स्पष्ट तरतूद करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. याबाबत विचार करता नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण 
नियमावलीत खालीलप्रमाणे फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम -३७ अन्वये प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


SCHEDULE OF MODIFICATIONS 


Under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
Following underlined provisions shall be added in existing provisions of Development Control Regulations , 2000 for 
Nagpur City. 
( 1 ) Regulation No. 13.3.1.3( 2 ) 


The Structures used for the purpose of Pavilion of Gymnasia or Club House or Vipasana and Yoga Center and 
other Structures for the purpose of sports and recreational, religious activity may be permitted . 


ना . - एक- अ -१ ( १७९९ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


Note : No Objection Certificate shall be obtain for the religious Structures from concerned Police 
Authority and Collectors . 


( 2 ) Regulation No. 13.8 


Amenities facilities for layouts of larger areas : -- For larger layouts admeasuring more than 3.0 Ha. Provision 
shall bemade in the layout for Nursery Schools , Sub -Post Offices, Police Stations etc. as directed by the authority 
and religious constructions subject to the No Objection Certificate from concerned Police Authority and 
Collectors ; on not less than 5 % of the total area . 


( 3) [ RegulationNo. (14.2) ] 


Appendix M.7 Uses permissible in Public /Semi Public Zone and Public Utility (PU ) Plot. 


सबब ,मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये वरीलप्रमाणे फेरबदलाची 
कार्यवाही करण्याकरीता नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्र . २५४, दिनांक १०-०८-२०१८ अन्वये मंजुरी प्रदान केलेली आहे. 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदलाची संपूर्ण माहिती सहाय्यक संचालक , नगर रचना विभाग , महानगरपालिका, नागपूर , श्री छत्रपती शिवाजी महाराज 
प्रशासकीय इमारत बी व सी विंग, तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग, सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४० ००१ या कार्यालयात कामकाजाचे सर्व 
दिवशी कामकाजाचे वेळात जनतेच्या निरिक्षणासाठी उपलब्ध राहील . तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते की , ही सूचना शासनाचे राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून १ महिन्याचे कालावधीत नागपूर शहराच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावली , २००० मध्ये उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदलाच्या 
संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील . त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्तावित फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजुरीस्तव 
शासनास सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ . 


रविंद्र ठाकरे , 

आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . १३६ . 


BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


No.NMC - TPD- ACT- 37-1169-2018. 


Whereas , the DevelopmentControl Regulations of Nagpur Municipal Corporation has been sanctioned by the 
Government videUrban Development Department Notification No. TPS - 2400-1684- CR- 192-2000 - UD- 9 , dated the 31st 
March 2001 under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 and have come into force 
with effect from the 9th April 2001. Also NagpurMunicipal Corporation hasbeen declared as “ Planning Authority " for 
Nagpur City excluding Seven Schemes which are retained with Nagpur Improvement Trust, Nagpur vide Govt.Notifica 
tion No. TPS - 2401-855 -CR -76 -UD - 9 , dated the 27th February 2002 . 


In the sanctioned Development Plan and lay -out in the City, the recreational open spaces , Play Ground and 
Public Utility spaces are provided . Peoples of all religions think that the religious facilities should be near for their 
Physical and Mental peace and for daily religious and social structures on the above near by open spaces. Due to 
these nearby available religious facilities the people get Physical and Mental peace and it is helpful to built social 
harmony and integration in the society , but there is no specific and clear provision in the Sanctioned Development 
Control Regulations for Nagpur City, therefore, there is a demand from public to incorporate the clear provision in the 
Sanctioned Development ControlRegulations of Nagpur City . 


In view the above the General Body of NagpurMunicipal Corporation has passed Resolution No. 254 in the 
General Body Meeting held on dated 10-08-2018 proposed modification the following provision of Development Control 
Regulations of Nagpur City. Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१०, २०१८ / आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


३ 


And whereas, in the said Regulations following modifications are proposed . 


SCHEDULE OF MODIFICATIONS 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 
Following underlined provisions shall be added in existing provisions ofDevelopment Control Regulations, 2000 
for Nagpur City . 
( 1 ) Regulation No. 13.3.1.3( 2 ) 

The Structures used for the purpose of Pavilion of Gymnasia or Club House or Vipasana and Yoga Center and 
other Structures for the purpose of sports and recreational, religious activity may be permitted . 

Note : No Objection Certificate shall be obtain for the religious Structures from concerned Police 
Authority and Collectors . 
( 2 ) Regulation No. 13.8 

Amenities facilities for layouts of larger areas : -- Forlargerlayouts admeasuring morethan 3.0 Ha. Provision 
shall be made in the layout for Nursery Schools , Sub - Post Offices, Police Stations etc. as directed by the authority 
and religious constructions subject to the No Objection Certificate from concerned Police Authority and 
Collectors ; on notless than 5 % of the total area . 
( 3 ) [ Regulation No. ( 14.2) ] 

Appendix M.7 Uses permissible in Public/ SemiPublic Zone and Public Utility (PU ) Plot. 

Therefore , as per NMC s GeneralBody Resolution No. 254 ,dated 10-08-2018 it is decided to make above modi 
fication in Sanctioned DevelopmentControl Regulations , 2000 for Nagpur City, under Section 37 ofMaharashtra Re 
gional and Town Planning Act, 1966 . 

The details regarding aforesaid proposed modifications are available at the office of Town Planning Department, 
Nagpur Municipal Corporation , 3rd Floor, Administrative Building ,NagpurMunicipalCorporation , Civil Lines, NMC Road , 
Nagpur -440 001 for inspection by public during office hours on allworking days. The Suggestions and Objections 
which may be received by theMunicipalCorporation in respect of the said modifications within a period of 1 month from 
the date of publication of this notice in the Official Govt. Gazette will be considered by the Commissioner , Nagpur 
Municipal Corporation ,Nagpur before submitting the said proposed modification proposalto the Govt. for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 21st September 2018 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Commissioner, 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . १३७. 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्रमांक नपव - वशि -बांध - १०६५-२०१८. 

वरोरा शहराची विकास योजना ( सुधारित) नगर विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई, शासन निर्णय क्र. टीपीएस- २२१२-५२१( न) -पुनर्बाधणी क्र.५७ 
प्र.क्र.१०२-१२-नवि-९ , दिनांक २८-१२-२०१२ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 

नगरपरिषदेच्या सभेचा ठराव क्र . ७, दिनांक ०१-०९ -२०१८ अन्वये नगर परिषद , वरोरा , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
च्या कलम ३७ ( १) अन्वये उपरोक्त विकास योजना वरोरामध्ये खाली दिलेल्या तपशीलाप्रमाणेकिरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. 

तपशील 


जागेचे वर्णन 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील 


किरकोळ बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 


प्रस्ताव 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ३) 
आ.क्र .२- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 


मौजा खांजी भू.मा.क्र . २८४/३ 


२३५०.०० चौ.मी. 


रहिवासी क्षेत्र 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीचा माहिती होणारा अहवाल वरोरा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर किरकोळ स्वरुपाच्या 
बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याच्या मुदतीत 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद , वरोरा यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा सूचना व हरकतींवर सदहूं किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव 
सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल . 


अहेतेशाम सदाकत अली , 


वरोरा : 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


अध्यक्ष , 
नगर परिषद , वरोरा . 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ . क्र . १३८ . 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


No.MCW- WS - Const. - 1065-2018. 


The Development Plan (Revised ) of Town has been already sanctioned by the Urban Development Department, 
Mantralaya ,Mumbai, Government Resolution No. TPS - 2212-521 (N )-Reco . No.57 -CR - 102(A )-2012 -UD - 9 ,dated 28-12 
2012. 


The Municipal Council, Warora has proposed to makeminor modification in the aforesaid finalDevelopmentPlan 
vide Resolution No. 7 , dated 01-09-2018 as below.— 


PARTICULARS 


Description of Land 


Area 


Present use 


Proposed user after 

modification 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


Mauja Khanji Survey 
No.284/ 3 


2350.00 Sq. Mt. 


Site No. 2 
Shopping Complex 


Residential 
Purpose 


The Plan & Reports containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the 
Municipal Council,Warora during office hours . 


Now ,in pursuance of Section 37/1 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby notified that any 
person having any suggestions or objections to proposed modification as detailed above shall communicate the same 
in writing to the undersigned within one month from the date on which this notification appears in the OfficialGazette . 

The Objection and Suggestion if any received within the abovementioned period of onemonth willbe considered 
by the Chief Officer, Municipal Council,Warora while submitting the proposed minor modification to the Government for 
sanction . 


Warora : 
Dated the 25th September 2018 . 


AHTESHYAM SADAKAT ALI. 

President, 
Municipal Council, Warora . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . १३९ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक नपव - वशि - बांध- १०६६-२०१८. 


वरोरा शहराची विकास योजना ( सुधारित ) नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्र . टीपीएस -२२१२-५२१( न)-पुनर्बाधणी क्र.५७ 
प्र.क्र.१०२-१२- नवि-९, दिनांक २८-१२-२०१२ अन्वये मंजूर झालेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


५ 


नगर परिषदेच्या सभेचा ठराव क्र . ८ , दिनांक ०१-०९-२०१८ अन्वये नगर परिषद , वरोरा , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
च्या कलम ३७ (१ ) अन्वये उपरोक्त विकास योजना वरोरामध्ये खाली दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. 

तपशील 


- 


जागेचे वर्णन 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील 


किरकोळ बदल झाल्यानंतर 
होणारा प्रस्तावित उपयोग 


प्रस्ताव 


( ३ ) 


( १ ) 
मौजा खांजी भू.मा.क्र . १२ 
( जुना २००/१ व २०१/२ ) 


( २ ) 
०.३० हे . आर 


( ४ ) 
रहिवासी क्षेत्र 


आ.क्र .१- सब्जी मार्केट 


उपरोक्त किरकोळ बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीचा माहिती होणारा अहवाल वरोरा नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७(१ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदर किरकोळ स्वरुपाच्या 
बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याच्या मुदतीत 
मुख्याधिकारी , नगर परिषद , वरोरा यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा सूचना व हरकतींवर सदहूं किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव 
सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल. 


अहेतेशाम सदाकत अली, 


अध्यक्ष , 


वरोरा : 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ . 


नगर परिषद , वरोरा. 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . १४० . 

BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 
No.MCW- WS - Const. -1066-2018. 

The Development Plan (Revised ) of Town has been already sanctioned by the Urban Development Department, 
Mantralaya , Mumbai, GovernmentResolution No. TPS- 2212-521 (N )-Reco. No. 57 -CR - 102 ( A )-2012 -UD -9 , dated 28-12 
2012. 

The Municipal Council,Warora has proposed to make minormodification in the aforesaid final Development Plan 
vide Resolution No. 8 , dated 01-09-2018 as below. 


PARTICULARS 


Description of Land 

Area Presentuse Proposed user after 

modification 
( 1 ) 

( 2 ) ( 3) 

( 4 ) 
Mauja Khanji Survey 

0.30H.A. Site No. 1 

Residential 
No. 12 ( Old 200/1 , 201/2 ) 

Vegetable Market Purpose 
The Plan & Report containing the description of the above minor modification can be seen in the office of the 
Municipal Council, Warora during office hours . 

Now , in pursuance of Section 37/1 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 hereby notified that any 
person having any suggestions or objections to proposed modification as detailed above shall communicate the same 
in writing to the undersigned within onemonth from the date on which this notification appears in the Official Gazette. 

The Objection and Suggestion if any received within the abovementioned period of onemonth will be considered 
by the Chief Officer, Municipal Council,Warora while submitting the proposed minormodification to the Government for 
sanction. 


Warora : 
Dated the 26th September 2018 . 


AHTESHYAM SADAKAT ALI, 

President, 
Municipal Council,Warora . 


ना . - एक- अ-२ ( १७९९) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


५७ 


मंगळवार , सप्टेंबर १८ , २०१८ /भाद्रपद २७ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १९ ६. 

सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


महाराष्ट्र प्रादेशिक 


क्र . नासुप्र - उसनर -कलम - ३७-६३१-२०१८. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरिता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२४९६-२६४३-सी.आर-३००( ए) -९ ७- युडी-९, दिनांक ७-१-२००० नुसार भागशः मंजूर व क्रमांक 
टीपीएस- २४००-१६२८ -सी.आर.- २००-२०००- युडी-९, दिनांक १० -९-२००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२४०१-८५५- सी.आर.७६- युडी-९, दिनांक २७-०२-२००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार 
प्रन्सासला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या ७ योजनेपैकी “ ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्किम ” अंतर्गत समाविष्ट 
आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार खालील अनुसूचित 
नमूद केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्सासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचेविश्वस्त मंडळाने ठराव 
क्रमांक ४-११८०-दिनांक १३-०६-२०१८ - एसई- प्लॅनिंग अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . 

त्यानुसार विकास योजनेत 
सुचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे . 


- 


अनुक्रमांक 


खसरा क्र ./ मौजा 


अंदाजे क्षेत्र 


अनुसूची 
मंजूर सुधारित विकास 
योजनेप्रमाणे उपयोग 


म . प्रा . व न . र. अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम-३७ 

नुसार प्रस्तावित उपयोग 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


१०९ , ११०( भाग )/ नारी 


०.१६७२ हेक्टर 


२ . 


९ ३ - ९ ४ , ९ ६ / १ , ९ ७ , ९ ८ / नारी 


१.६७०४ हेक्टर 


दवाखाना ( आ . क्र . पार्क ( आ . क्र . एमएन -१३ ) 
एमएन-१३ ) 
पार्क ( आ . क्र . एमएन -२ ९ ) दवाखाना व मॅटिर्निटी होम ( आ . क्र . एमएन -२९अ) 

क्षेत्र १६७२ चौ . मी . खसरा क्रमांक ९ ७( भाग) तसेच 
पार्क ( आ . क्र . एमएन -२ ९ ) क्षेत्र १५०३२ चौ . मी . 
उर्वरित खसरा क्रमांक समुचित प्राधिकरण नागपूर 
महानगरपालिका , नागपूर ( केवळ दवाखाना व 
मॅटिर्निटी होम ( आ . क्र . एमएन -२९अ) करिता) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


७ 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या उपसंचालक, नगर 
रचना (रचना) विभागात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित 
करण्यात येते की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या 
संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती उपसंचालक , नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विचार 
होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


अश्विन मुद्गल , 

सभापती , 


नागपूर : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ . 


नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ ७. 

BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 
Modification U /s 37 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
No. NIT - DDTP- Section-37-631-2018. 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 have been sanctioned by Government videUrban Development DepartmentNotification No. TPS 
2496-2643 -CR - 300 (a ) 97 -UD - 9 , dated the 7th January 2000 and finally sanctioned by Government vide Notification No. 
TPS - 2400-1628 -CR -2000 -UD - 9, dated the 10th September 2001. Also Nagpur Improvement Trust has been declared 
as “ Planning Authority " for the seven Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide 
GovernmentNotification No. TPS - 2401-855 -CR -76 -UD -9 , dated the 27th February 2002. The said land falls in “ Green 
Belt Control Scheme " within 7 Schemes mentioned above . 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is desirous ofmaking some 
modification u /s 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly Nagpur Improvement Trust 
videits Board Resolution No. 4 /1180 /dated 13-06-2018 /SE/Planning has consented to make the aforsaid modification 
in Development Plan of Nagpur. The aforesaid modification proposed is as under. - 

SCHEDULE 
Sr. No. Kh. No./ Approximate 

Proposed Change u / s 37 of 
Mouza Area sanctioned M.R.D.P. 

M.R.and T.P.Act, 1966 


User as per 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
1 . 109,110 ( Part)/ Nari 0.1672Hect . Hospital Park (Res. No.MN - 13 ) 

( Res . No.MN-13) 
2 . 93-94,96/ 1,97 , 98 / 1.6704 Hect . 

Park 

Dispensary & Maternity Home 
Nari 

( Res . No.MN- 29 ) ( Res. No. MN- 29A) Area 1672 Sq . Mt. 

Kh . No. 97 (Part) & Park (Res . No. 
MN - 29 ) Area 15032 Sq . Mt. for 
Remaining Kh . Nos . Appropriate 
Authority NagpurtMunicipalCorporation 
( For Dispensary & Maternity Home) 

( Res . No. MN-29A) 
The Part Plan of Revised Development Plan of Nagpur showing the proposed modification is displayed in the office 
of the Deputy Director, Town Planning ,Nagpur Improvement Trust, Station Road , Sadar,Nagpur-440 001 during office 
hours on all working days. The suggestions and objections ( in writing ) which may be received by Deputy Director, 
Town Planning,Nagpur Improvement Trust in respect of the said modification to the Revised Development Plan within a 
period of one month from the date ofpublication of this notice in the OfficialGazette will be considered . After hearing 
and finaldecision on objections, the said modification proposalwill be submitted to the Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 15th September 2018 . 


ASHWIN MUDGAL , 

Chairman, 
Nagpur Improvement Trust, 

Nagpur. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १ ९ ४० 


५८ 


बुधवार , सप्टेंबर १९ , २०१८ /भाद्रपद २८ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १ ९ ८ . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ . 


आदेश 


क्रमांक एमयुएन १९(३ )-कावि -२३५-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ (२ ) मधील तरतुदीस अनुसरुन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्याविचारात घेवून ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) नागपूर जिल्ह्यातील 
महादुला नगर पंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


या आदेशाप्रमाणे खालील तक्त्यात नमूदप्रमाणे महादुला नगर पंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे . 


तक्ता 


लहान नागरी 


नगरपंचायतीचे 

नांव 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


लहान नागरी 
क्षेत्राचा वर्ग 


निवडून 
द्यावयाची 
सदस्य संख्या 


रकाना (५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


क्षेत्राचे नाव 


मागास 


मागास 


स्त्रियां- अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्व 
साठी जाती जमाती 

जाती जमाती 

साधारण 
साठी साठी प्रवर्गासाठी साठी साठी प्रवर्गासाठी 

[रकाना [ रकाना [ रकाना 

( ६ ) पैकी] ( ७) पैकी] ( ८) पैकी ] 
( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 

( १० ) ( ११ ) ( १२) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


३ ) 

क 


१७ 


९ 


६ 


१ 


५ 


३ 


३ 


२ 


महादुला 
नगर पंचायत 


महादुला 
नगर पंचायत 


डॉ . संजीव कुमार , 


नागपूर : 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , नागपूर . 


दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८ / आश्विन १२-१८ , 


शके १ ९ ४० 


९ 


HTT 9-34 (37841.) (71. fà . g .) 7.9. 21., 37. 56.988 . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act , 1965 . 


ORDER 


No.Mun - 19 (3 )-WS- 235-2018. 


Under Section 9 (2) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 taking into consideration , Population figures of Census of India 2011 ( including the Population of Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) the number of Elected Councillors in respect of Mahadula 
Nagar Panchayat Area in Nagpur District is fixed as mentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to the reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the table . 


The General Elections of the Mahadula Nagar Panchayat should be held as per this order. 


TABLE 


Name of 


Name of 


Class of 


No. of 


No. of seats reserved for 


Out of col. (5 ) No. of Seats reserved 

for Women 


Smaller 


Smaller 


Elected 


Nagar 
Panchayat 


Urban Area 


Urban Area Councillors 


Women 


Sche 


Sche 


Back 


Sche 


Sche- Backward General 


duled 


ward 


duled 


duled 


Class 


duled 
Castes 


Tribes 


Class 


Castes 


Tribes of Citizens 


of 

[Out of [Out of [Out of 
Citizens Col. (6 )] Col. (7 )] Col. (8 ) ] 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


(11 ) 


(12 ) 


17 


9 


6 


1 


5 


3 


1 


3 


2 


Mahadula 
Nagar 
Panchayat 


Mahadula 
Nagar 
Panchayat 


Nagpur : 
Dated the 19th September 2018 . 


Dr. SANJEEV KUMAR , 
Divisional Commissioner and Regional Director, 

Municipal Administration ,Nagpur. 


91.-55-37-3 (9098 ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १ ९ ४० 


५ ९ 


गुरुवार , सप्टेंबर २७, २०१८ / आश्विन ५ , शके १ ९ ४० 


भाग १ - अ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . २०० . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे निवडणूक कार्यक्रम क्र.रानिआ/नप-२०१८/प्र.क्र .१२/ का .०६, दिनांक ०८-०८-२०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १०( १) खाली चंद्रपूर जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी, निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे ब्रम्हपुरी नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभांगाची संख्या व 
त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा प्रारुप मसुदा नगर परिषद , ब्रम्हपुरी क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . 
अनुसरुन ब्रम्हपुरी नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप वा हरकती यांचा सर्वंकष विचार करुन मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन, नागपूर यांचे एमयुएन १९(३)/ कावि -२३८ / २०१८ , दिनांक २५-०९ -२०१८ , अन्वये नगर परिषद, ब्रम्हपुरी यांच्या अंतिम प्रभाग 
रचनेस मान्यता प्राप्त आहे . मी , डॉ . कुणाल खेमनार, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


त्यास 


आदेश 


क्रमांक कार्या.- १०- नविशा- लि.टं -टे .३-निवडणूक -८७१-२०१८ . - 


मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर यांचे एमयुएन १९(३ )-कावि -२३८-२०१८ , दिनांक २५-०९-२०१८ च्या 
अन्वये ब्रम्हपुरी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


११ 


मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


२० 


१० 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


०४ 


०१ 


०५ 
१० 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ) ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांचा मागास प्रवर्गस्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


०२ 


00 


०३ 


किती जागा 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक ( ३) समोरील नमूद केलेल्या ०५ 

जागा वजा अनुक्रमांक ( ४) समोरील नमुद केलेल्या जागा .] 
२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे निवडणूक कार्यक्रम क्र.रानिआ - नप- २०१८ -प्र.क्र .१२- का .०६ , दिनांक ०८-०८-२०१८ 
व महाराष्ट्र नगर परिषदा व नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० पोट- कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , डॉ . कुणाल खेमनार , जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर , याद्वारे नगर परिषद , ब्रम्हपुरी क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची 
संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून 

ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे प्रभागाची 

एकूण लोकसंख्या, जागा प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक नांव अनुसूचित जातीची लोकसंख्या , क्रमांक 

( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 
असल्यास अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 

जसे अनु.जाती/ 
एकूण अ.जा. अ.ज 

नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्ग व 

स्त्रियांसाठी धरुन 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
बोंडेगांव/कुर्हा ३८०२ ६३५ ३८ 

स्थळ : बोंडेगाव जुनी वस्ती , नविन बोंडेगाव १ अ- नामाप्र 
हुडकी , कुर्दा जुनी वस्ती , शिवाजी चौक , परिसर. १ब - सर्वसाधारण स्त्री 
उत्तर : नगर परिषद सरहद्दीवरील न.प. सिमा 
सरहद्द सिमा निशाणी क्र . ६१ पासून पुर्वेस 
शेतजमीन सर्व्हे नं . २२० , २८३, २८१, २८ ९ , 


अनु.जमाती / 


१ 


१ अ 


१ ब 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १ ९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ६ ) 
२ ९ २ पर्यंत शेतजमीन सर्व्हे क्र . २९ २ चे उत्तर 
दिशेने सिमा सरहद्द निशाणी क्र .१ पर्यंत सरहद्द 
सिमा निशाणी क्र .१ पासून पुर्व दिशेने सिमा 
निशाणी क्र .२ पर्यंत सिमा निशाणी क्र .२ चे 
दक्षिण दिशेने सिमा सरहद्द निशाणी क्र .३ पर्यंत 
सिमा निशाणी क्र .३ चे पुर्वदिशेने सिमा निशाणी 
क्र .४,५,६,७,८ , ९ , १० , ११, १२ , १३ व 
१४ पर्यंत . 


पूर्व : कुर्दा राजस्व सिमा सरहद्द न.प. निशाणी 
क्रमांक १४ पासून दक्षिण दिशेने सिमा सरहद्द 
निशाणी क्र . १५ , १६ , १७, १८ , १९ पर्यंत 
सिमा निशाणी क्र . १९ चे पश्चिम दिशेने सिमा 
सरहद्द दिशेने निशाणी क्र .२० , २१ , २२ , २३ , 
२४ , २५ , 

२६ पर्यंत . 
दक्षिण : न . प . क्षेत्र सरहद्द सिमा निशाणी 
क्र . २६ पासून पश्चिम दिशेने शेत जमीन सर्वे 
क्र . ६३१ , ६३२ ते श्री . डाकराम ठाकरे ते 
महेश उराडे यांचे वाड्यापर्यंत . श्री . महेश उराडे 
यांचे वाड्याचे उत्तर दिशेने अहेरनवरगाव रोड 
छेदनबिंदूपासून श्री . दिनेश टिकले यांचे घर ते 
दत्तमंदीर पर्यंत दत्त मंदीराचे पश्चिम दिशेने 
रानपाट रोडने श्री . रुपचंद कामडी ते 
श्रीमती यमुना 

कामडी यांचे घरापर्यंत . 
श्रीमती यमुना 

कामडी यांचे घराचे दक्षिण दिशेने 
बोंडेगाव कुर्दा सरहद्दीने सर्व्हे क्र . ४०५ कहाली 
रोडपर्यंत . सर्व्हे नं .४०५ कहाली रोडने पश्चिमेकडे 
ब्रम्हपुरी सिमा सरहद्द निशाणी क्र .५६ पर्यंत . 
पश्चिम : न . प . क्षेत्र सरहद्द सिमा निशाणी 
क्र . ५६ पासून उत्तर दिशेने सिमा निशाणी 

क्र . ५७, ५८ , ५ ९ , ६०,६१ पर्यंत . 
२ ब स्थळ : ने . ही . कॉलेज , ने . ही . हायस्कूल , अ- अ.ज . 

मराठा लेआऊट , कुऱ्या काही भाग, कुह हुडकी , ब - सर्वसाधारण स्त्री 
टिळक नगर आमले राईस मिल , लक्ष्मीनगर , 
वाल्मिक नगर , भैय्या राईस मिलचा कुर्हा परिसर, 
समता कॉलनी . 


२ 


कुहुिडकी 


३५४७ 


६२३ 


३०३ 


अ 


उत्तर : बोंडेगाव-कुर्हा सरहद्दीवरील गट 
क्र . ६८८ श्री . कुंभारे फार्म हाऊस ते पुर्व दिशेने 
रानपाट रस्त्याने श्री . रामटेके साउंड सर्विस 
यांचे घर ते श्री . प्रमोद लाखे यांचे खाली प्लॉट 
ते अ - हेरनवरगांव रोड चे छेदनबिंदू पर्यंत 
अ- हेरनवरगाव रोड छेदनबिंदुचे दक्षिण दिशेने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


१३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


श्री . भाऊराव बावनकुळे, श्री . दिनकर फटींग , 
श्री . जयंत साखरकर , श्री . गिरीधर खेत्रे , 
श्री . पंडीत मेश्राम यांचे घरापर्यंत . श्री . पंडीत 
मेश्राम यांचे घराचेपुर्वदिशेने श्री . रामेश्वर वकेकार 
ते श्री . जयवंत भरणे यांचे घर ते शेत जमीन 
सर्व्हे क्र . ६३४ , ६३५ , ६३० , ६२९ , ६२५ ते 
सिमा सरहद्द निशाणी क्र .२६ पर्यंत . 


पूर्व : न . प . क्षेत्र सरहद्दीवरील सिमा निशाणी 
क्र . २६ पासून दक्षिण दिशेने सिमा निशाणी 
क्र . २७, २८ , २९ ३० वडसा रोड छेदनबिंदुपर्यंत. 
दक्षिण : सिमा सरहद्द निशाणी क्र . ३० 
छेदनबिंदुचे पश्चिम दिशेने आमले राईस मिल , 
करंबे पेट्रोल पंप शेत जमीन सर्व्हे क्र . ६४८ 
पर्यंत . सर्व्हे क्र . ६४८ चे उत्तर दिशेने वडसा 
हायवेवरील लोकमान्य टिळक हायस्कूल ते रोडने 
श्री . गणेश राऊत ते वडसा ब्रम्हपुरी रोडवरील 
कुऱ्या टी -पाईंट स्वानंद शेंडे हॉटेलपर्यंत . उत्तर 
दिशेने कुर्दा रोडवरील कुा-ब्रम्हपुरी सरहद्दीवरील 

शेत जमीन सर्व्हे क्र . ६३३ पर्यंत . कुा - ब्रम्हपुरी 
सिमा सरहद्द सर्व्हे क्र . ६३३ चे पश्चिम दिशेने 
सर्व्हे क्र . ६६१ , ६६३ ते सिमेने कॉलेज रोड ते 
बोंडेगांव रस्त्यापर्यंत . 


३ 


३४३० 


३५१ 


१७१ 


३ अ 


३ ब 


३ अ - नामाप्र स्त्री 
उब - सर्वसाधारण 


, 


धुम्मनखेडा 
शितला माता 
मंदिर , 
टिळक नगर 


पश्चिम : कुर्ला-ब्रम्हपुरी सिमा सरहद्द सर्वे 
क्र .६६३ बोंडेगांव रोडचे उत्तर दिशेने बोंडेगांव 
रस्त्यावरील बोंडेगाव कुऱ्या सरहद्दीवरील गट 
क्र . ६८८ पर्यंत . श्री . कुंभारे फार्म हाऊसपर्यंत . 
स्थळ : जुनी आंबेडकर शाळेचा भाग , फाशी 
चौक , टिळक नगर कोट तलावाचे पोटातील 
भाग, शितला माता मंदिर , बाजार चौक , 
धुम्मनखेडा , ज्ञानेशनगर चा परिसर, ( धोबी 
मोहल्ला). 
उत्तर : ब्रम्हपुरी-कुर्दा सरहद्दीवरील सर्वे 
क्र . ६२९ पासून पुर्व दिशेने सर्व्हे क्र . ६३३ 
पर्यंत श्री . नवलाजी नाकतोडे ते अ - हेरनवरगांव 
कुर्दा रोडपर्यंत . कुर्ला-ब्रम्हपुरी रोडने दक्षिण 
दिशेने श्री . ज्ञानेश्वर करंबेयांचे दुकानापर्यंत , 
वडसा रोडवरील श्रीमती कमल बोरकर यांचे 
घरापर्यंत श्रीमती कमल बोरकर यांचे घरापासून 
वडसा रोडचे पुर्वदिशेने श्री . सुरेश खोब्रे यांचे 
घर ते श्री . संजय ठाकूर ते धनंजय समर्थ वडसा 
रोड ने नामदेव मोरांडे न . प . चे जकात नाका 


ना .- एक - अ-४ (१७९९ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
वडसा रोडने सरळ स्मशान भुमी न . प. सिमा 
सरहद्द निशानी क्र .३० पर्यंत . 


( ६ ) 


पूर्व : न . प. क्षेत्र सरहद्द सिमा निशाणी क्र . ३० 
पासून दक्षिण दिशेने सिमा सरहद्द निशाणी क्र . 
३१, ३२ , ३३ पर्यंत रेल्वे लाईन पर्यंत . 


दक्षिण : न . प.क्षेत्र सरहद्द सिमा निशाणी क्र . 
३३ पासून पश्चिम दिशेने रेल्वे लाईन ते शेत 
जमीन सर्व्हे क्र .५४ पर्यंत रेल्वे लाईन चे उत्तर 
दिशेने शेत जमीन सर्व्हे क्र . ५३ पर्यंत शेत 
जमिन सर्व्हे क्र . ५३ चे पश्चिम दिशेने शेत 
जमीन सर्व्हे क्र . ६ ९ , ४ ९ , ४८ , ४६ , ४५ , ३ 


पर्यंत . 


पश्चिम : शेत जमीन सर्व्हे क्र .३ चे उत्तर 
दिशेने श्री गिरीश बुरले , ज्ञानेश्वर ढोरे, वर्षा 
भगत हनुमान व्यायाम शाळा , ते श्री . योगेश 
मिसार ते बाजार चौकपर्यंत उत्तर दिशेने 
लोकमान्य टिळक प्रायमरी स्कुल वामन करंबे 
उत्तर दिशेने श्री . निलकंठ करंबे, भास्कर 
भानारकर, अलगदेवे, कमरूनद्दीन खा पठाण , 
दिवाकर चाचरकर, सुधीर वैद्य ते रामचंद्र रणदिवे, 
दादाजी रामटेके , कांचन बन्सोड , उईके पुतळा 
वडसा रोड क्रास करुन ने.ही. हायस्कूल धानुदास 
टेकडी ने जाणा- या रस्त्याने कुर्दा सरहद्दीवरील 
सर्व्हे क्र . ६२ ९ पर्यंत . 


४ 


३५५८ 


२७७ 


२८१ 


४ अ 


४ ब 


भवानी वार्ड , 
बालाजी वार्ड 


स्थळ : फॉशी चौक , महादेव मंदीर , भवानी ४ अ - नामाप्र स्त्री 
माता मंदीर, जाणी वार्ड , राम मंदीर भाग , गुजरी ४ब- सर्वसाधारण 
वार्ड , आनंद टॉकीज परिसर , रंगारी मोहल्ला . 
उत्तर : फॉशी चौकातील श्री . अनिल कावळे 
यांचे 

दुकानापासून पूर्वेकडे श्री . सतिश कावळे 
घर ते राजु रणदिवे, श्री . नारायण हटवार घर 
ते भवानी माता मंदीर पर्यंत . 


पूर्व : भवानी माता मंदीर ते रणधिर बनपुरकर 
घर , श्री . पंढरीनाथ नांदेकर , श्री . बगमारे ते 
विष्णु विखार घर ते राकेश क-हाडे यांचे घरापासून 
पूर्वदिशेने श्री . काळबांधेकिराणा स्टोर्स ( बालाजी 
स्तंभ) ते दक्षिण दिशेने श्री . नामदेव ढोरे यांचे 
हॉटेल ते श्री . प्रल्हाद दुपारे, श्री .बंडु उरकुडे, 
राममंदीर श्री . भगते ते श्री . सुखदेव प्रधान 
घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


१५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
दक्षिण : श्री . सुखदेव प्रधान यांचे घरापासुन 
पश्चिम दिशेने , रामदास प्रधान घर ते बनपुरकर 
घर ते श्री . हरिभाऊ कार श्री . पिंपळकर ते 
महादेव मंदीर दक्षिण दिशेने रामु उरकुडे यांचे 
घर, श्री . रामु उरकुडे यांचे घराचे पश्चिम दिशेने 
श्री . अॅड. मनोहर उरकुडे घर ते नाना भानारकर 
घर ते चुरहे हॉटेल ते सावरकर चौकातील 
लाखाणी बिल्डींग ते दुर्गा बर्तन भांडार ते 
श्री . भाऊराव बांगरे जनरल स्टोर्स पर्यंत . 


पश्चिम : श्री . भाऊराव बांगरे जनरल स्टोर्स 
यांचे दुकानापासुन उत्तर दिशेने श्रीमती कुसुम 
पिलारे घर ते नजिरखॉ पठाण घर ते विलास 
उराडे यांचे घरापासुन ते पश्चिमेकडे श्री .रघुनाथ 
सौंदरकर यांचे घर ते दादाजी नवलाखे यांचे 
घराचे उत्तर दिशेने श्रीमती शालीनी नान्हे ते 
सुमन डांगे घर ते श्री . कलाम शेख यांचे घर ते 
श्री . कवळु कावळे घर ते रेणुकामाता चौकातील, 
श्री . सुरेश थारकर ते बनपुरकर टायपींग ते 
चांन्सी दवाखाना ते श्री . विजय पाटील घर ते 
निर्मला बनकर फॉशी चौकातील श्री . अनिल 
कावळे यांचे दुकानापर्यंत . 
स्थळ : खिस्तानंद स्कुल , साई मंदीर , रमाबाई ५ अ- अ.जा . 
चौक संत रविदास चौकातील समोरील भाग . ५ ब - सर्वसाधारण स्त्री 


विद्यानगर 


३५ ९ ८ 


८३३ 


३०० 


५ अ 


५ ब 


ते राजु 


उत्तर : वडसा रोड छेदन बिंदुपासुन पूर्वेकडे 
श्री . पंढरी लांबकाने यांचे घरापासुन पूर्वेकडे 
खिस्तानंद स्कुल , हिमालय हार्डवेअर , चिंतामणी 
शोरुम , श्री . ईश्वर पारधी घर ते नागोसे बिल्डींग 

मेश्राम यांचे घर ते श्रीमती तुळशीफुला 
खोब्रागडे यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : श्रीमती तुळशीफुला खोब्रागडे यांचे 
घरापासुन दक्षिण दिशेने श्री . डॉ . प्रेमलाल मेश्राम , 
कावळे सीसींग सेंटर ते श्री . राजेश दुबे यांचे 
घर ते सचिन राऊत घर , डॉ . खुणे यांचे घर ते 
भिवाजी नाकतोडे यांची चाळ श्री . अरुण चहांदे 
टेलर्स ते श्री . बोकडे यांचे घर ते बबलु सेठीये 
यांचे घरापर्यंत (रेणुकामाता चौक ) पर्यंत . 
दक्षिण : रेणुकामाता चौकातील बबलु सेठीये 
यांचे घराचे पश्चिम दिशेने श्री . सय्यद यांचे घर 
ते श्रीमती अंजना सहारे ते दिवठे रिवाईंडींग 
( वारजुरकर यांचे मकान ) ते करंबे फर्निचर मार्ट 
पर्यंत . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


& 


३४ ९ 


११७ 


१८२ 


झाशी राणी 
चौक 


३ 


२ 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
पश्चिम : श्री . करंबे फर्निचर मार्ट 

पासुन 

ते 
प्रा . हेमने यांची दुकान चाळ ते श्री . आबदेव 
यांचे घर ते श्री . बोंबटकर , सावरकर घर ते 
तलाठी कार्यालयापर्यंत तलाठी कार्यालयाचे 
उत्तर दिशेने श्री . दिलीप मानापुरे घर ते 
श्री . पंढरी लांबकाने , वडसा रोड छेदनबिंदु 

पर्यंत . 
६ अ ६ ब स्थळ : डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज परिसर, ६ अ- अ.जा . 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती , पाण्याची टाकी ६ ब- सर्वसाधारण स्त्री 
परिसर , हुतात्मा स्मारक , पंचशिल एज्युकेशन 
संस्था , खोब्रागडे चौक , बस स्टँड, स्वागत मंगल 
कार्यालय परिसर , भैय्या ले - आऊट, तहसिल 
क्वार्टर , बनपुरकर ले - आऊट , एस.डी.ओ. 
क्वार्टर, आंबेडकर पुतळा, भगीनी मंडळ फॉरेस्ट , 
सुतिका गृह, हिंदु ज्ञान मंदीर, तहसिल कार्यालय , 
दैनिक गुजरी , आकरे कॉम्पलेक्स , बारई तलाव , 
विद्यानगर परिसर . 
उत्तर : कहाली रोडवरील डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर महाविद्यालयाचे पूर्व दिशेने 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती ते कुर्दा ब्रम्हपुरी गट क्र . ६२२ , 
६२३ , ते ६२४ पर्यंत गट क्र . ६२४ पासुन 
दक्षिण दिशेने वडसा रोड छेदन बिंदु पर्यंत . 
पूर्व : गट क्र . ६२४ वडसा रोड छेदन बिंदु 
पासुन हुतात्मा स्मारक पंचशिल एज्युकेशन संस्था 
खोब्रागडे चौक ते श्री .विजय मंचमवार जनरल 
स्टोर्स ते जुने शासकीय तंत्र निकेतन पर्यंत ते 
दक्षिण दिशेने श्री . बाळकृष्ण नारायण उईके ते 
श्री . सुनिल डहारे ते श्री . बाळु भुसारी यांचे 
घरापर्यंत श्री . बाळु भुसारी यांचे पूर्व दिशेने 
श्री . बगमारे ते श्री . कळसकर ते श्री . दिनेश 
नंदपुरकर ते संत रविदास चौकातील घोनमोडे 
यांचे कॉम्पलेक्स पर्यंत श्री . जगदीश भशाखेत्रे 
ते श्री . रमेश अंडेलकर ते रेणुका मंदीराची चाळ 
पर्यंत ते दक्षिण दिशेने रेणुका माता मंदीर ते 
मालनबाई परसराम नंदेश्वर ते देविदास हुमणे 
ते राजकुमार हुमणे ते सिंधुताई ज्ञानवाडकर ते 
श्री . खुशाल खेकडे यांचे घरापर्यंत श्री 

खुशाल 
खेकडे यांचे घराचे पुर्वदिशेने श्री . मुकुंदा मेहेर 
ते श्री . सुधाकर पांमपट्टीवार ते सुरेश तुडुलवार 
यांचे घरापर्यंत सुरेश तुंडुलवार यांचे घराचे 
दक्षिण दिशेने श्री . सुखदेव नाकतोडे यांचे घर ते 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८ / आश्विन १२-१८ , शके १ ९ ४० 


१७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
छोटुभाई महाजन ते श्रीमती मालताबाई नेवारे ते 
दादा राऊत यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण : श्री . दादा राऊत यांचे घराचे पश्चिम 
दिशेने श्री . ब्रिज मोहन राठी ते श्री . पुरुषोत्तम 
तुमाणे यांचे घर ते पंचम मेडीकल ते रेस्टहॉऊस 
ते सार्व . बांध . जिल्हा परिषद ते टेनिस क्लब ते 
खिस्तानंद चौकातील जकात नाकापर्यंत 
(खिस्तानंद चौक ) 
पश्चिम : खिस्तानंद चौकातील ब्रम्हपुरी ते वडसा 
रोडचे छेदनबिंदु पासुन उत्तर दिशेने जकात 
नाका दिवाणी न्यायालय ते को - ऑपरेटीव्ह बँक 
ते तलाठी भवन वडसा रोड छेदनबिंदु पर्यंत 
वडसा रोड छेदनबिंदु पासुन पश्चिम दिशेने 
तलावाचे पाळीने गट क्र . ४२९ पर्यंत गट क्र . 
४२९ पासुन पश्चिम दिशेने श्री . राजेंद्र निमजे ते 
श्री . के . टी . राऊत यांचे घरापर्यंत श्री . के.टी. 
राऊत यांचे घरापासुन उत्तर दिशेने श्री . नरड 
साहेब यांचे घर ते श्री . आनंदराव कोसे यांचे 
घरापर्यंत श्री . कोसे यांचे घरापासुन पुर्वेकडे 
कामराज शेख यांचे घरापर्यंत श्री . कामराज 
शेख यांचे घरापासुन ते श्री . रविद्र तोंडरे यांचे 
घरापर्यंत श्री . रविंद्र तोंडरे यांचे घरापासुन उत्तर 
दिशेने श्री . नंदलाल दुबे ते श्री. विजय बनपुरकर 
ते श्री . काशिराम बनपुरकर यांचे घरापर्यंत 
श्री . काशिराम बनपुरकर यांचे घरापासुन उत्तर 
दिशेने एस . टी . डेपोतील सिमांकन भिंतीने 
गांधीनगर कडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत गांधीनगर 
रस्त्यापासुन पश्चिमेकडील डॉ . बाबासाहेब 

आंबेडकर सिमांकन भिंतीचे उत्तरेकडे जाणा- या 
सिमांकन भिंतीने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
महाविद्यालय कहाली रोडपर्यंत . 


७ 


गांधी नगर 


३ ९ ४१ 


१६१० 


२८४ 


७ अ 


७ ब 


हनुमान नगर 


स्थळ : शारदा कॉलनी गांधीनगर, भैय्या कॉलनी ७ अ- अ.जा . स्त्री 
कब्रस्तान ,क्रिडा संकुल , हनुमान नगर , ग्रामीण ७ ब - सर्वसाधारण 
रूग्णालय , प्रबुध्द नगर, सुंदर नगर . 


उत्तर : ब्रम्हपुरी - खेड सिमा सरहद्द निशाणी 
क्र . ५५ पासून उत्तरेकडे डि.एफ.ओ. क्वॉर्टर 
सिमा निशाणी क्र .५६ पर्यंत . कहाली रोडचे 
पूर्व दिशेने पोलीस क्वॉर्टर चे सिमालगत 
पर्यंत . 


पूर्व : ब्रम्हपुरी- कहाली रोडवरील डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर कॉलेज मधील छेदन बिंदु पासून दक्षिण 


ना .- एक - अ -५ (१७९९ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीमती सुशिला रामटेके ते श्री . अंबादास 
फुलझेले ते श्री . धनपाल बागडे, श्री . शिवशंकर 
गाडीवान ते श्री . विलास चव्हाण पर्यंत . 
श्री . विलास चव्हाण यांचे घराचे पूर्व दिशेने 
श्री . क्रिष्णा कुंभारे ते श्री . पांडुरंग कुंभारे 
पर्यंत . श्री . पांडुरंग कुंभारे यांचे घराचे दक्षिण 
दिशेने श्री . यशवंत गायकवाड ते विलास आंबेकर 
ते श्रीमती कमला तलमले यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण : श्रीमती कमला तलमले यांचे घराचे 
पश्चिम दिशेने श्री . त्रिलोक पराते ते किरण 
विजय वडेट्टीवार यांचे ले - आऊट पर्यंत 
श्री . विजयानंद नंदपुरकर श्री . चित्रांगत पुस्तोडे, 
श्री . मनोहर हळदे ते दुर्गाबाई सेठीये ते गणपत 
बनकर यांचे घरापर्यंत . श्री . गणपत बनकर 
यांचे घराचे दक्षिण दिशेने डी . पी . रोडने 
श्री . आशीष मस्के यांचे घरापर्यंत , श्री . आशिष 
मस्के यांचे घरापासून पश्चिम दिशेने श्री . जेतवना 
बिल्डींग ते श्री . प्रमोद राव भलानी यांचे घरापर्यंत 
ते देलनवाडी सिमा सरहद्दीने शेत जमीन सर्व्ह 
क्र . ४४४ , ४४७,४६१,४६२ , ४६८ सिमा सरहद्द 
निशाणी क्र .५३. 


पश्चिम : देलनवाडी- खेड सिमा सरहद्द निशाणी 
क्र .५३ पासून उत्तर दिशेने सिमा सरहद्द शेत 
जमीन सर्व्हे क्र . ४६८ , ४६ ९ , ४७४ , ४७५ , 
४८१, ४८३ निशाणी क्र .५४ ते ५५ पर्यंत . 


८ 


देलनवाडी 


३३५३ 


९ ६६ 


२१५ 


८ अ 


८ ब 


स्थळ : देलनवाडी , डॉ . गणवीर दवाखाना , 

८ अ - अ.जा . स्त्री 
गुरूदेव नगर , शांती नगर , शिक्षक कॉलनी , ८ ब-सर्वसाधारण 
शेष नगर, श्री . नगर कॉलनी, शाहु नगर , गजानन 
नगरचा काही भाग , आनंद नगरचा काही भाग . 


उत्तर : न . प.क्षेत्रातील देलनवाडी खेड सरहद्द 
सिमा निशाणी क्र . ५३ छेदनबिंदू पासून पूर्व 
दिशेने मौजा देलनवाडी शेत जमीन सर्व्हे क्र . 
१८ , १ ९ , २० , २१ , २९ , ३१ , ३६ , ३७ पर्यंत 
पूर्व दिशेने डी . पी . रोडचे छेदन बिंदु पासून 
श्री . तीरपुडे, श्री . शाम रामटेके ते श्री . सिताराम 
गुरनुले यांचे मकानापर्यंत श्री . सिताराम गुरनुले 
यांचे घराचे उत्तर दिशेने श्री . एकनाथ मडावी 
यांचे घरापर्यंत , श्री . एकनाथ मडावी यांचे घराचे 
पूर्व दिशेने श्री . सिध्दार्थ मेश्राम ते मन्साराम शेंडे 
यांचे घर ते श्री . राजहंस चौधरी यांचे 
घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


१ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


अनुसूची - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
पूर्व : श्री . राजहंस चौधरी यांचे घरापासून 
दक्षिण दिशेने ताहेरअली सैय्यद ते 

हनुमान 

मंदीर 
ते श्री . प्रकाश खोब्रागडे यांचे घरापर्यंत 
श्री . प्रकाश खोब्रागडे यांचे घराचे पूर्व दिशेने 
श्री . डाकराम ठाकरे, श्री . फुलचंद नवले ते गट 
क्र . ४२५ बारई तलावाच्या पाळीपर्यंत , बारई 
तलावाचे पाळीचे दक्षिण दिशेने श्री . संतोष रामटेके 
ते नाकाडे सर , श्री . हरीदास कावळे, श्री . जिवन 
कावळे यांचे घराचे दक्षिण दिशेने वडसा रोड 
छेदनबिंदू पासून अलायमेंट शोरूम ते छायादिप 
कॉम्पलेक्स इमारती पर्यंत . 


दक्षिण : खिस्तानंद चौकातील छायादीप 
कॉम्पलेक्स चे पश्चिम दिशेने श्री . पुंडलीक 
गलगले, श्री . सुरेश गलगले , श्री . शरद झुरमुरे , 
ते बिलगैय्या सॉ मिल ते श्री . ढोंगे यांचे घरापर्यंत . 
श्री . ढोंगे यांचे घराचे दक्षिण दिशेने नागभिड 
रोड क्रॉस करून दक्षिण दिशेने बिलगैय्या 
ले - आऊट मधील सौ . आरती समर्थ, विजय 
हटवार , दादाजी भोयर , श्री . दादाजी भोयर 
यांचे घराचे दक्षिण दिशेने श्री . अशोक शेंडे, 
श्री . भाऊराव खापर्डे ते श्री . श्याम करंबे पर्यंत 
श्री . भाऊराव खापर्डे यांचे घराचे पूर्व दिशेने 
श्री . शाम करंबे , श्री . अरविंद 

तुमकर, 

वासवी 
अपार्टमेंट क्र .२ पर्यंत . वासवी अपार्टमेंट क्र . 
२ चे पूर्वदिशेने विलास भोयर , दिपक खंडाईत 
ते वासवी अपार्टमेंट क्र . १ पर्यंत ते चांदगांव 
रोड पर्यंत . चांदगांव रोड चे दक्षिण दिशेने रेल्वे 
लाईन फाटक ते ब्रम्हपुरी सिमा सरहद्द निशाणी 
क्र . ४७ पर्यंत . 


पश्चिम : ब्रम्हपुरी सिमा सरहद्द निशाणी क्र . 
४७ पासून पश्चिम दिशेने सिमा सरहद्द निशाणी 
क्र . ४८ , ४९ पर्यंत . देलनवाडी सिमा सरहद्द 
निशाणी क्र . ४ ९ पासून उत्तर दिशेने सिमा 
निशाणी क्र .५० पर्यंत . सिमा निशाणी क्र .५० 
पासून सिमा सरहद्द निशाणी क्र . ५१, ५२ , ५३ 
पर्यंत . 


१ 


पटेल नगर 


३८१५ 


४०२ 


३०३ 


९अ 


९ब स्थळ : आनंद नगर एम.ई.सी.बी. कॉलनी, ९अ-नामाप्र स्त्री 

गजानन नगरी , बुरले पेट्रोल पंप , खिस्तानंद ९ब- सर्वसाधारण 
दवाखाना , जुना लाखाणी पेट्रोल पंप , तिवारी 

शशी पुष्प 

कॉलनी , लुम्बीनी नगर , 
तलमले कॉलेज , डॉ . गेडाम दवाखाना, पटेल 
नगर , रुख्मीनी मंगल कार्यालय , डॉ . दोनाडकर 
हॉस्पिटल , एल.आय.सी. कार्यालय वृंदावन 


ले- आऊट , 


मार्केट. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 

( ६ ) 
उत्तर : नागभीड ब्रम्हपुरी रोडचे छेदनबिंदुपासून 
पूर्वदिशेने श्री . प्रेमलाल बिलगैय्या यांचे दुकान 
श्री .नंदुपिसे बिल्डींग , कॅनेरा बँक , गीत पेट्रोल 
पंप , ताज गेस्ट हाऊस , शबीर जिवानी ते 
खिस्तानंद हॉस्पिटल ते कानझोडे बूट हाऊस 
जुना पेट्रोलपंप ते शिवाजी चौकातील डांगे 
कलेक्शन ते अशोक बागडे ते जमसेद सय्यद 
बिल्डींग ते खुदाबक्ष दर्गा ते अतुल गौरशेट्टीवार 
ते अकबर अली कापड दुकान पर्यंत . 
पूर्व : अकबर अली कपडा दुकानापासून दक्षिण 
दिशेने श्री . भाऊराव पाडवार यांचे घर 
श्री . मनिभाई जिवाणी ते कैलास कार ते अंजली 
मार्केट पूर्व दिशेने राज्यया गंगय्या पुलवार ते 
बंटी श्रीवास्तव यांचे घरापर्यंत , श्री . बंटी श्रीवास्तव 
यांचे घराचे दक्षिण दिशेने श्री . 

वकटु ठेंगरी 
यांचे घर ते मधुकर ठेगरी यांचे घरापर्यंत , 
श्री . सदाराम ठाकरे यांचे घर ते देवानंद उरकुडे 
ते रेल्वे फाटक क्वार्टर ते मालडोंगरी रोड 
छेदनबिंदुपासुन शेतजमीन सर्व्हे क्र . २६६ पर्यंत 
श्री . शत्रुघ्न अवसरे यांचे घर ते अंबरदास 
दोनाडकर यांचे घर श्री . अंबरदास दोनाडकर 
यांचे घराचे पूर्वदिशेने श्री . दिलीप राखडे यांचे 
घर ते दक्षिण दिशेने मुराद शेख भाई पंजवानी 
ते श्री . लक्ष्मी लक्ष्मण नाकतोडे ते मालडोंगरी 
रोड छेदनबिंदुपासून सिमा सरहद्द निशाणी क्र . 
४१ पर्यंत . 
दक्षिण : ब्रम्हपुरी सिमा सरहद्द मालडोंगरी रोड 
निशाणी क्र . ४१ चे पश्चिम दिशेने निशाणी 
क्र . ४२ , ४३, ४४ , ४५ , ४६ चांदगाव रोड सीमा 
निशाणी क्र . ४७ पर्यंत . 
पश्चिम : न . प . क्षेत्र सिमा सरहद्द निशाणी क्र . 
४७ पासून चांदगाव ब्रम्हपुरी रोडचे उत्तर दिशेने 
रेल्वे लाईन पर्यंत मौजा देलनवाडी सिमा हद्दीने 
पश्चिम दिशेने वासवी अपार्टमेंट क्र .३ ( मेरॅकल 
रेसीडेंट १ ते श्री . कारुजी मारुती धानाईवाले , 
श्री . हनाजी मेश्राम, श्री . मधुकर घुले ते फुटाणे 
साहेब पर्यंत , श्री . फुटाणे साहेब यांचे घराचे 
पश्चिम दिशेने श्री . महेश राऊत ते श्री . रविंद्र 
उंदीरवाडे यांचे घरापर्यंत , श्री . रविंद्र उंदीरवाडे 
यांचे घराचे उत्तर दिशेने श्री . बिसन दाने ते 
श्री.प्रेमलाल बिलगय्या नागभीड रोड छेदन बिंदुपर्यंत . 
स्थळ : सावरकर चौक , जाणी वार्ड काही १० अ - नामाप्र 
भाग ,लेंढारा तलाव , पेठवार्डातील बुद्ध विहार १० ब - सर्वसाधारण 
रेल्वे स्टेशन , फुले नगर , स्टेट बँक कॉलनी, 

स्त्री 


१० 


जाणीवार्ड , 


३४८८ 


७ ९ ० 


१९९ 


१० अ 


१० ब 


पेठवार्ड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


२१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


ज्ञानेश नगर, पेठवार्ड, हनुमान मंदीर , शहीद उरकुडे 
चौक , कोष्टी मोहल्ला , ढिवर मोहल्ला , दिपक 
कृषी केंद्र, नागरे हॉस्पीटल , बुरड मोहल्ला. 
उत्तर : सावरकर चौकातील अतुल गौरशेट्टीवार 
यांचे घर उत्तर -पूर्वदिशेने सय्यद कॉम्पलेक्स 
संजु जिवाणी हार्डवेअर ते डॉ . नागरे हॉस्पिटल 
ते दत्तु दलाल यांचे घरापर्यंत , श्री . दत्तु दलाल 
यांचे घराचे उत्तर दिशेने श्री . दिनेश धोटे , यांचे 
घरापर्यंत मयुरी ताटे यांचे घराचे पूर्वदिशेने 
श्री . राजु आबदेव , श्री . विश्वनाथ बांगरे , 
श्री . मनिष नाकतोडे, श्री . अरुन सेंदरे यांचे 
घरापर्यंत , श्री . अरुन सेंदरे यांचे घराचे दक्षिण 
दिशेने श्री . क्रिष्णा पगाडे ते दुर्गा सहारे यांचे 
घर ते तलावाचे पाळीवरील सार्व. शौचालय ते 
शेत स . न . क्र . २ पर्यंत , शेत सर्हे क्र . २ चे 
पुर्व दिशेने शेत सर्व्हे क्र . ७५, ७७, ७४ , ७२ , 
८६ , ६३ , ६२ ते रेल्वे लाईन पर्यंत , रेल्वे लाईन 
सिमा सरहद्द निशाणी क्र . ३३ पर्यंत . 
पूर्व : रेल्वे लाईन सरहद्द ब्रम्हपुरी न . प. क्षेत्रातील 
सिमा निशाणी ३३ दक्षिणेकडे सिमा निशाणी 
क्र . ३४ पर्यंत , सरहद्द सिमा निशाणी क्र . ३४ 
पासून 

पश्चिमेकडे सिमा निशाणी क्र . ३५ पर्यंत . 
दक्षिण : न . प . क्षेत्रातील सरहद्द सिमा निशाणी 
क्र . ३५ पासून दक्षिणेकडे सिमा निशाणी क्र . 
३६ , ३७, ३८ , ३९ , ४० पर्यंत सिमा निशाणी 
क्र . ४० पश्चिमेकडे सिमा निशाणी क्र . ४१ 
मालडोंगरी रोडपर्यंत . 
पश्चिम : सिमा निशाणी क्र . ४१ मालडोंगरी 
रोड छेदनबिंदू पासून ते उत्तरेकडे शेत जमीन 
सर्व्हे क्र . २२९ , २२४,२१४ , २१३,२१० पर्यंत 
मालडोंगरी रोड वरील श्री . अगत कुथे, 
श्री . चंद्रकांत सुर्यवंशी , सौ . शशिकला तोंडरे , 
श्री . प्रभु ढोंगे, श्री . रामचंद्र गडपायले , सौ . 
मनिषा सहारे ते गट क्र . १९ ७ पर्यंत रेल्वे लाईन 
क्रॉस करुन उत्तर दिशेने श्री . नानाजी तलमले, 
श्री . दिनानाथ राऊत , श्री . भिवा प्रधान ते श्री . 
पुंडलीक उरकुडे ते श्री . हरी राऊत , श्री . नामदेव 
राऊत , विविध कार्यकारी सोसायटी पश्चिम दिशेने 
दिपक कृषी केंद्र, श्री . मिलींद दर्वेयांचे दुकान 
ते जानु मुकेश छाबडा ते श्री . अतुल गौरशेट्टीवार 
यांचे घरापर्यंत . 


चंद्रपूर : 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१८ . 
ना .- एक - अ-६ (१७९९ ) . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , 


चंद्रपूर . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , 


शके १ ९ ४० 


HTG 9-31 ( 37841.) (-11. fà . .) 7. STI. PT., 37. J. 209. 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me, by Order No. SEC -NP - 2018 - CN - 12-0-6 , 
Dated 8th August 2018 of the State Election Commission , Maharashtra , the Collector of 
Chandrapur district proposes to make the following draft Order under sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Town 
ships Act, 1965 to fix for the Bramhapuri Municipal Council the number and the extent of 
the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specify the wards 
reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Backwards Class of Citizens and 
Women (including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Back 
ward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to the draft Order 
for the information of the residents of the Bramhapuri Municipal Council considering the 
objections received by me in respect of the said Draft Order I, Dr. Kunal Khemnar, the 
Collector of Chandrapur District in exercise of the powers conferred on me by sub - section 
( 1) of Section 10 of the said Act . Hereby make the following Order namely. 

ORDER 


No. Desk - 10 -UD - B - election - C.T.T. - 3-871-2018.— 


Whereas , the Divisional Commissioner and Regional Director of Municipal Adminis 
tration , Nagpur by his Order No. MUN - 19 ( 3)WS- 238-2018 , dated 25-9-2018 has fixed for the 
Bramhapuri Municipal Council, the number of Councillors to be elected and the number of 
seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 
( 1) The number of Councillors to be elected 

20 


( 2 ) 


The number of Seats to be reserved : 


10 


( a ) For the Scheduled Castes 

04 
(b ) For the Scheduled Tribes 

01 
( c ) For the Backward Class of Citizens 

05 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women . . 

10 
( including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 

Backward Class of Citizens). 
( 4 ) Out of seats at serial number ( 3 ), the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at serial number (2 )(a ), (b ) and 
(c ) respectively are as under. 
( a ) For the Scheduled Castes 

02 
(b ) For the Scheduled Tribes 

00 
( c ) For the Backward Class of Citizens 

03 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 05 

[Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4 ) ]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१०, २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


२३ 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC -N.P. 
2016 - CN - 12-0-6 , dated 8 " August 2018 of the State Election Commissioner, Maharashtra 
read with Sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL . of 1965). I, Dr. Kunal Khemnar , 
the Collector of Chandrapur District hereby , fix the number and extent of the wards into 
which the said Municipal Council area shall be divided and specify the wards in which 
seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to 
this Order . 

This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held imme 
diately following the date of this Order.- 


SCHEDULE 


Ward 


No. 


Name of 
the Ward 

No. 


Total Population Seat 

of ward , SC No. 
Population , 
ST Population 
( 3 ) 

(4 ) 


Description of Boundary 

of the Ward 
(North , East , South , West) 


Category , SC , ST , 
BCC , Women in SC , 
ST, BCC Category 

( 6 ) 


if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


1 


1A -BCC 
1 B -General 
(Women ). 


Bondegaon Total Population 1A Place. -Old Residental Area in Bonde 
Kurza 3802, SC popu 

1B 

gaon , New Bondegaon Hudki 
lation 635 , ST 

kurjha Old Residential Area , 
population 38 

Shivaji Chouk Area . 
North . - In Eastward Direction From 

Boundry Mark 61 of M.C. 
Premices upto Agricultural 
Survey No. 220 , 283 , 281, 289 , 
292. and in Northward Direction 
From Survey No. 292 Upto 
Boundry Mark No. 1 And in East 
ward Direction From Boundry 
Mark No. 1 Upto Boundry Mark 
No. 2. and In Southward Direc 
tion From Boundry Mark No. 1 
Upto Boundry Mark No. 3. and In 
Eastward Direction From 
Boundry Mark No. 3 Upto 
Boundry Mark Nos . 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 

9 , 10 , 11, 12 , 13 , 14 . 
East. - In Southward Direction From 

Boundry Mark 14 of M.C 
Premices Upto Boundry Mark 
No. 15 , 16 , 17 , 18 , 19. And in 
Westward Direction from 
Boundry Mark No. 19 Upto 
Boundry Mark Nos . 20 , 21, 22 , 

23 , 24,25 , 26 . 
South . - In Westward Direction From 

Boundry Mark No. 26 of M.C. 
Premices to Agricultural Land 
Survey Nos . 631, 632 to Dakram 
Thakare to Mahesh Urade Wada 


28 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १ ९ ४० 


SCHEDULE— Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


2 


2A - S . T. 


Kurza 
Hudki 


( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
and in Northward Direction 
From Mahesh Urade Wada from 
Arehernavargaon Road Piercing 
Point To H / o Dinesh Tikale Upto 
Datta Mandir and in Westward 
Direction From Datta Mandir 
Along Ranpat Road H / o 
Rupchand Kamdi Upto H / o 
Yamuna Kamdi and In South 
ward Direction From H / o 
Yamuna Kam di Along 
Bondegaon -Kurjha Boundry Sur 
vey No. 405 Upto Kahali Road . 
and In Westward Direction From 
Survey No. 405 Kahali Road Upto 
Boundry Mark 56 of M. C. 

Premises . 
West.- In Northward Direction From 

Boundry Mark 56 of M.C. 
Premices Upto Boundry Mark 

Nos. 57 , 58 , 59 , 60 , 61. 
Total Population 2A Place ..- N . H. College , N.H. High School, 
3547 , SC Popu 2B 

Maratha Layout , Some Area of 
lation 623 , 

Kurzha, Kurzha Hudki, Tilak 
ST Population 303 

Nagar, Amle Rice Mill, Laxmi 
Nagar , Valmik Nagar , Kurzha 
Area Near Bhaiyya Rice Mill, 

Samta Colony . 
North . - From Kumbhare Farm House in 

Gat No. 688 On Bondegaon 
Kurzha Boundry to Towards East 
ward Direction Along Ranpat 
Road H / O Ramteke Sound Ser 
vice to Pramod Lakhe Empty Plot 
upto Piercing Point of 
Arehernavargaon Road and in 
Southward Direction From Pierc 
ing Point of Arehernavargaon 
Road to H / o Bhaurao 
Bawankule , Dinkar Fhating, 
Jayant Sakharkar , Giridhar 
Khetre upto Pandit Meshram 
House and In Eastward Direc 
tion From Pandit Meshram 
House to Rameshwar Wakekar , 
Jaywant Bharne House to Agri 
cultural Land Survey Nos . 634 , 
635 , 630 ,629 , 625 upto Boundry 
Mark No. 26 . 


2B -General 
(Women ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८ / आश्विन १२-१८ , शके १ ९ ४० 


२५ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East.- In Southward direction From 

Boundry Mark 26 of M.C. 
Premices to Boundry Mark 
Nos. 27 , 28 , 29, 30 Upto Wadsa 

Road Piercing Point . 
South . - In Weastward direction From 

Piercing Point of Boundry Mark 
No. 30 to Amle Rice Mill upto 
Karambe Petrol Pump Agricul 
tural Land Survey No. 648 and 
in Northward direction from Ag 
ricultural Land Survey No. 648 
to Lokmanya Tilak School on 
Wadsa Road . From H / o Ganesh 
Raut to Swanand Shende Hotel 
on Kurzha T -point on Wadsa 
Bramhapuri road and in North 
ward direction Survey No. 633 on 
Kurjha Bramhapuri boundary . 
In westward direction from Sur 
vey No. 633 to Survey No. 661, 

663 upto Bondegan road . 
West.- In Northward direction from 

Kurzha - Bramhapuri boundary 
mark Survey No. 663 along 
Bondegaon road to Survey 
No. 688 on Kurzha - Bondegaon 
boundry on Bondegaon road upto 

Kumbhare Farm House . 
3 Dhuman Total Population 3A Place . Part of Old Ambedkar School, 
Kheda, 3430 , SC Popu 3B 

Phasi Chouk , Tilak Nagar (Area 
Shitla lation 351, St 

near Kot Talao ) Shitla Mata 
Mata population 171 

Temple , Market Area , Dhuman 
Temple , 

kheda, premises of Dnyanesh 
Tilak Nagar 

Nagar (Dhobi Ward ). 
North . - Bramhapuri- from Kurjha 

boundry Survey No. 629 towards 
Eastward Survey No. 633 , from 
H / O Navlaji Naktode 

to 
Arehernavargaon -Kurjha road 
from southward direction of 
Kurjha-Bramhapuri road to shop 
of Dhyaneswar Karambe , H / O 
Kamal Borkar on Wadsa road . 
From H / o Kamal Borkar to 
Suresh Khobre house, Sanjay 
Thakur house to H / o Dhananjay 
Samarth towards Eastward 

direction of Wadsa road. From 
71.56-37–10 (9085). 


ЗА - ВСС Women 


3B -General. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


SCHEDULE- Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Wadsa road to H / o Namdeo 
Morande to M. C. Jakat Naka . 
From along Wadsa road to 
straight towards Smashan 
Bhumi upto a Boundry No. 30 
of M. C. Area . 


East.- From Southward direction of 

boundry No. 30 of M. C. Area . 
Towards Boundry No. 31, 32 , 33 

to Railway line. 
South . - From Westward direction of 

Boundry No. 33 ofM. C. Area to 
Railway line towards Agricul 
tural land Survey No. 54. From 
Northward direction of Railway 
line towards Agricultural land 
Survey No. 53. From Westward 
direction of Agricultural Land 
Survey No. 53 towards Agricul 
tural Land Survey No. 69 , 49 , 48 , 

46 , 45 , 3 . 
West.- From Northward direction of Ag 

ricultural Land Survey No. 3 to 
H / o Girish Burle , Dhyaneshwar 
Dhore , Varsha Bhagat. From 
Hanuman Vyam Shala to H.o 
Yogesh Misar to Bajar Chouk , 
Lokmanya Tilak Primary School, 
H / o Waman Karambe , Nilkanth 
Karambe, Bhaskar Bhanarkar 
Alagdeve , Kamruddin Kha 
Pathan , Chacharkar , Sudhir 
Vaidya to Ramchandra Randive , 
Dadajin Ramteke , Kanchan 
Bansod , Ukey Statue . From 
across Wadsa road , N. H. High 
School. Along Dhanudas Tekadi 
Road towards Survey No. 629 of 

Kurjha Boundry . 
Total Population 4A Place . - Phasi Chouk , Mahadeo Mandir , 
3558 , SC Popu 4B 

Bhavani Mata Mandir , Jani 
lation 277 , ST 

Ward , Area of Ram Mandir , Gujri 
Population 281 

Ward , Anand Talkies Area 

Rangari Mohalla . 
North .- From shop of Anil Kawle in Phasi 

Chouk toward Eastward direc 
tion H / o Satish Kawle , Raju 
Randive , Narayan Hatwar, upto 
BhawaniMata Mandir . 


4 


4A - BCC Women 
4B -General. 


Bhawani 
Ward , 
Balaji 
Ward 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८ / आश्विन १२-१८ , शके १ ९ ४० 


२७ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


East.– From Bhavani Mata Mandir to 

H / o Randir Banpurkar , From 
H / o Pandharinath Nandekar to 
Bagmare to Visnu Vikhar house , 
from Eastward direction of H / o 
Rakesh Karade to Kalbande 
Kirana Stores (Balaji Statue) and 
towards Southward direction 
Namdeo Dhore Hotel to H / O 
Pralhad Dupare , Bandu Urkude , 
Ram Mandir , H / o Bhagat upto 

Sukhdev Pradhan house . 
South . - Towards Westward direction 

from H / o Sukhdev Pradhan to 
H / o Ramdas Pradhan , H / o 
Banpurkar , Haribhau Kar, 
Pimpalkar to Mahadeo Mandir 
and towards Southward direction 
H / o Ramu Urkude and in West 
ward direction from H / O Ramu 
Urkude to H / O Adv . Manohar 
Urkude, Nana Bhanarkar , 
Chure Hotel to Lakhani Build 
ing in Sawarkar Chouk to Durga 
Bartan Bhandar upto General 

store of Bhaurao Bangre. 
West.- In Northward direction from 

General Store of Bhaurao 
Bangre to H / o Kusum Pillare , 
Najirkhan Pathan , Vilas Urade 
House and in Westward direc 
tion from H / o Vilas Urade to 
H / o Raghunath Soundarkar to 
Dadaji Navlakhe In Northward 
direction from H / o Dadaji 
Navlakhe to Shalini Nanhe to 
Suman Dange , Kalam Sheikh , 
Kawalu Kawle house and H / o 
Suresh Tharkar to Banpurkar 
Typing, Chandsi Hospital, Vijay 
Patil , Nirmala Bankar House 
upto Shop of Anil Kawle in Phasi 

Chouk . 
Total population 5A Place . -Christanand School, Sai Madir 
3598 , SC Popu 

5B 

Ramabai Chouk , Area infront of 
lation 833 , 

Saint Ravidas Chouk . 
ST Population 
300 . 


5 


5A - S . C. 


Vidya 
Nagar 


5B -General 
Women . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


SCHEDULE— Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


North . - In Eastward direction from Wadsa 

road Piercing Point to H / O 
Pandhari Lambkhane. In East 
ward direction from H / o 
Pandhari Lambkhane to 
Christanand School Himalay 
Hardware , Chintamani Show 
room , H / o Iswar Pardhi, Nogose 
building, H / o Raju Meshram 
upto Tulshifula Khobragade 
house . 


East. - In Southward direction from 

H / o Tulshifula Khobragade to 
Dr. Premlal Meshram , Kawle 
Servicing Center , H / O Rajesh 
Dube, Sachin Raut , Dr. Khune, 
Bhivaji Naktode Chawl, Arun 
Cahande Tailor , Bokde upto 
Bablu Shetiye House 

(Renukamata Chouk ). 
South . - In Westward direction from H / O 

Bablu Shetiye to H / o Sayyad , 
Anjana Sahare to Diwthe 
Rewinding (H / o Warjurkar) upto 

Karambe Furniture Mart . 
West.- From Karambe Furniture Mart 

to Hemne Shope Choul, Abdeo 
House , Bombatkar , Sawarkar 
house upto Talathi Office and in 
Northward direction from Talathi 
office to H / o Dilip Manapure , 
Pandhari Lambkhane upto 
Wadsa Road Piercing Point. 


6 


6A - S . C. 


6B -General 
Women . 


Jhasi Rani Total Population 6A Place . -Area of Dr. Babasaheb 
Chouk 3493 , SC Popu 6B 

Ambedkar Chouk , APMC Market 
lation 1172 , 

Water Tank Area , Hutatma 
ST Population 

Smarak , Panchshil Education 
182 

Society , Khobragade Chouk , Bus 
stand , SwagatMangal Karyalaya 
Area , Bhayya Lay -out, Tahsil 
Quarter , Banpurkar Lay -out , 
S.D.O. Quarter , Ambedkar 
Statue, Bhagini Mandal Forest, 
Sutika Gruh , Hindu Dhyan 
Mandir , Tahsil Office , Daily 
Market, Akhare Complex , Barai 

Talao , Vidhyanagar Area . 
North . - In Eastward direction from 

Dr. Babasaheb Ambedkar College 
on Kahali road to Dr. Babasaheb 
Ambedkar School, APMC Market 
upto Kurjha- Bramhapuri Surey 
No. 622 , 623 , 624 and in South 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


२ ९ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


ward direction from Survey 
No. 624 upto Wadsa road Pierc 

ing point. 
East.- From Survey No.624 Wadsa Road 

Piercing Point to Hutatma 
Smarak , Panchsheel Education 
Society , Khobragade Chouk , 
General Stores of Vijay 
Manchamwar to Old Govern 
ment Polytechnic and in South 
ward direction from Old Govern 
ment Polytechnic to H / O 
Balkrushana Narayan Ueky , 
Sunil Dahare upto H / o Balu 
Bhusari. In Eastward direction 
from H / o Balu Bhusari to H / o 
Bagmare , Kalaskar , Dinesh 
Nandapurkar upto Complex of 
Ghonmode in Saint Ravidas 
Chouk . H / o Jagdish 
Bhasakhetre, Ramesh Andelkar 
upto to Choul of Renuka Mata 
Mandir and in Southward direc 
tion from Choul of Renuka Mata 
Mandir to H / O Malan Bai 
Nandeswar, Devidas Humne, 
Rajkumar Humne Sindhutai 
Dhyan -wadkar 

upto H / o 
Khushal Khekde and in East 
ward direction from H / o Khushal 
Khekde to H / o Mukunda Meher , 
Sudhakar Pampattiwar upto 
H / o Suresh Tundulwar and in 
Southward direction from H / o 
Suresh Tundulwar to H / O 
Sukhdeo Naktode, Chotubhai 
Mahajan ,Malanbai Nevare upto 

H / o Dada Raut. 
South . - In Westward direction from 

H / o Dada Raut to Brijmohan 
Rathi, Purushottam Tumane , 
Pancham Medical, Rest house to 
Public Work Department, Zilla 
Parishad , Tenis Club upto 
Christanand Chouk , Jakat Naka 

(Christanand Chouk ). 
West.- In Northward direction from 

piercing Point of Bramhpuri 
Wadsa Road in Christanad 
Chouk to Jakat Naka , Civilian 
Court, Co - operative Bank to 
Talathi Office upto piercing point 
ofWadsa Road and in Westward 


71. 5ch - 37 -C ( 9688 ). 


zo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


SCHEDULE— Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


7 


direction from Piercing Point of 
Wadsa road upto Survey No. 429 
along Talao Bund and in West 
ward diretion from Survey No. 
429 to H / o Rajendra Nimje upto 
H / o K. T. Raut and in Northward 
direction from H / o K. T. Raut to 
H / o Narad Sir upto H / o Anandrao 
Kose and in Eastward direction 
from H / o Anandrao Kose to H / o 
Kamraj Sheikh upto H / o 
Ravindra Tondre and in North 
ward direction from H / O 
Ravindra Tondre to H / o Nandlal 
Dube , Vijay Banpurkar, upto 
H / o Kashiram Banpurkar and in 
Northward direction from H / O 
Kashiram Banpurkar upto 
Gandhinagar Road along S. T. 
Depo compoundwall and in West 
ward direction from Gandhi 
nagar Road upto Dr. Baba - saheb 
Ambedkar College on Kahali 

Road . 
Total Population 7A Place .- Sharda Colony, Gandhinagar 
3941, SC Popu 7B 

Bhaiyya Colony, Kabrasthan , 
lation 1610 , 

Krida Sankul, Hanuman Nagar , 
ST Population 284 

Rural Hospital, Prabhuda Nagar , 

Sudar Nagar 
North . -Bramhapuri in Northward direc 

tion from Khed boundary mark 
No. 55 upto D. F. 0. quarter 
boundary mark No. 56 and in 
Eastward direction from Kahali 
road upto boundary of Police 

quarter. 
East.– In Southward direction from 
piercing point of 

Dr. 
Babasaheb Ambedkar College on 
Bramhapuri-Kahali road to H / o 
Sushila Ramteke , Ambadas 
Fulzele , Dhanpal Bagade , 
Shivshankar Gadiwan upto H / O 
Vilas Chauhan . In Eastward di 
rection from H / o Vilas Chauhan 
to H / o Krishna Kumbhare upto 
H / o Pandurang Kumbhare . In 
Southward direction from H / O 
Pandurang Kumbhare to H / o 


Gandhi 
Nagar, 
Hanuman 
Nagar 


7A - S . C. Women . 
7B -General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


39 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


Yashwant Gaikwad , Vilas 
Ambekar upto Kamla Talmale 
house . 


South .- In Westward direction from H / o 

Kamla Talmale to H / o Trilok 
Parate to a layout of Kiran Vijay 
Vaddettiwar , Vijayanand Nanda 
purkar , Chitragat Pustode , 
Manohar Halde, Durgabai 
Shetiye, up to house of Ganpat 
Bankar . In Southward direction 
from H / o Ganpat Bankar along 
D. P. Road upto a house of Ashish 
Maske, in Westward direction 
from H / O Ashish Maske to 
Jetwan Building upto H / o 
Pramod Rao Bhalani. From along 
Delanwadi Boundry Agricultural 
land Survey Nos . 444 , 447, 461 , 
462, 468 upto Boundry Mark 

No. 53 . 
West.- In Northward direction from 

Delanwadi-Khed Boundry Mark 
No. 53 upto Agricultural Land 
Survey No. 468 , 469, 474 , 475 , 
481, 483 and from boundry 

No. 54 to 55 . 
Total Population 8A Place. - Delanwadi, Dr. Ganvir Hospital 
3353, SC Popu 8B 

Gurudeo Nagar , Shanti Nagar , 
lation 966 , 

Teacher Colony , Shesh Nagar , 
ST Population 

Shri Nagar Colony , Shahu Nagar 
215 

some area ofGajanan Nagar, 

some part of Anand Nagar . 
North . - In Eastward directin from Pierc 

ing Point of Delanwadi- Khed 
Boundry Mark No. 53 to Agricul 
tural land Survey No. 18 , 19 , 20 , 
21 , 29 , 31 , 36 , 37 of mouza 
Delanwadi. In Northward direc 
tion from Piercing point of DP 
road to H / o Tirpude , Shyam 
Ramteke up to H / o Shitaram 
Gurnule . In Northward direction 
from H / o Sitaram Gurnule upto 
H / o Eknath Madavi. In Eastward 
direction from H / o Eknath 
Madavi to H / o Sidharth 
Meshram , Mansaram Shende, 
upto H / o Rajhans Choudhary . 


8 


Delan 
wadi 


8A - S . C. Women . 
8B -General 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


SCHEDULE— Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


East.- In Westward direction from H / O 

Rajhans Choudhary to H / o 
Taher Ali Sayyad , Hanuman 
Mandir upto a house of Prakash 
Khobragade. In Eastward direc 
tion from H / Prakash 
Khobragade to H / o Dakaram 
Thakre , Fulchand Navle upto to 
Barai Talao Bund Gat No. 425 . 
In Southward direction from 
Barai Talao Bund to H / o Santosh 
Ramteke , Nakade , Haridas 
Kawle upto H / o Jivan Kawle . In 
Southward Direction From H / O 
Jivan Kawle Wadsa Road 
Piercing Point to Aloyment 
Showroom upto Chhayadeep 

Complex Building. 
South . - In Westward Direction From 

Chayadeep Complex Building in 
Christanand Chouk to H / O 
Pundalik Galgale , Suresh 
Galgale , Sharad Zurmure , 
Billgayya Saw Mill upto H / o . 
Dhonge . In Southward Direction 
From H / o Sharad Dhonge By 
Crossing Nagbhid Road in South 
ward Direction to H / O Arti 
Samarth , Vijay Hatwar upto 
H / O Dadaji Bhoyar in Bilgayya 
Layout . In Southward Direction 
From H / O Dadaji Bhoyar to H / o 
Ashok Shende , Bhaurao 
Khaparde Upto H / o Shyam 
Karambe . In Eastward Direction 
From H / o Bhaurao Khaparde to 
H / o Shyam Karambe, Arvind 
Tupkar Upto Vasvi Appartment 
No. 2. In Eastward Direction 
From Vasvi Appartment No. 2 to 
H / o Vilas Bhoyar , Dipak 
Khandayit , Vasvi Appartment 
No. 1 Upto Chandgaon Road . In 
Southward Direction from 
Chandgaon Road to Railway Line 
Gate Upto Bramhapuri Boundary 

Mark No. 47 . 
West.- In Westward Direction From 

Bramhapuri Boundry Mark No. 
47 to Boundary Mark No. 48 , 49 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८, शके १९ ४० 


33 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


9 


9A - BCC Women . 
9B -General . 


Patel Total Population 
Nagar 3815 , SC Popu 

lation 402, 
ST Population 
303 


In Northward Direction From 
Boundary Mark No. 49 To 
Boundary Mark No. 50. From 
Boundary Mark No. 50 Upto 

Boundary Mark No.51, 52, 53 . 
9A Place. -Anand Nagar M.S.E.B. Colony, 
9B 

Gajanan Nagri, Burle Petrol 
Pump, Christanand Hospital, Old 
Lakhani Petrol Pump, Tiwari 
Lay - out , Shasi Pusp Colony , 
Lumbini Nagar , Talmale Collage , 
Dr. Gedam Hospital, Patel Nagar , 
Rukhmini Marriage Hall, 
Dr. Donadkar Hospital, L. I. C. 

Office , Vrundavan Market . 
North . - In Eastward Direction From 

Piercing Point Nagbhid 
Bramhapuri Road to Shop of 
Premlal Billgayya , Building of 
Nandu Pise , Canara Bank , Geet 
Petrol Pump, Taj Guest House . 
From Sabbir Jiwani to 
Christanand Hospital, Kanzode 
Boot House , Old Petrol Pump , 
Dange Collection in Shivaji 
Chouk , H / o Ashok Bagade , 
Building of Jamsed Sayyad , to 
Khudabaksh Darga , H / o Atul 
Gurshettiwar upto Akpar Ali 

Cloth Shop . 
East.– In Southward Direction From 

Akbar Ali Cloth Shop to H / O 
Bhaurao Padwar, Manibhai 
Jivani, Kailas Kar upto Anjali 
Market. In Eastward Direction 
From Anjali Market to H / O 
Rajayya Gangayya Pulwar , upto 
H / o Banti Shriwastav , 
Southward Direction From H / o 
Banti Shriwastav to H / o Vaktu 
Thengri, Madhukar Thengri, 
Sadaram Thakre , Devanand 
Urkude to Railway Gate Quarter 
to Piercing Point of Maldongri 
Road to Agricultural Land 
Survey No. 266. From H / o 
Shatrugan Awsare to H / O 
Ambardas Donadkar . In East 
ward Direction From H / O 
Ambarnath Donadkar to H / O 


In 


71.5-37-8 (9688 ). 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ४-१० , २०१८/ आश्विन १२-१८ , शके १९ ४० 


SCHEDULE— Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Dilip Rakhade . In Southward 
Direction From H / o Dilip 
Rakhade to H / o Murad Sheikh 
Bhai Panjwani to Laxmi Laxman 
Naktode. From Piercing Point of 
Maldongri Road upto Boundry 

Mark No. 41. 
South . - In Weastward Direction From 

Boundry No. 41 of Maldongri 
Road to Boundry Mark No. 42, 43 , 
44 , 45 , 46 upto Chandgaon Road 

Boundry Mark No. 47 . 
West.- From Boundry Mark No. 47 of 

M. C. Area Along Northward 
Direction From Chandgaon Road 
upto Railway Line. In Westward 
Direction From Boundry of 
Mouzha Delanwadi to Vasvi 
Appartment No. 3 , Meracal 
Recidancy No. 1 , H / o Karuji 
Mariti Dhanayiwale , Hanaji 
Meshram ,Madhukar Ghule upto 
H / O Futane. In Westward 
Direction From H / o Futane to 
H / o Mahesh Raut upto H / O 
Ravindra Undirwade . In North 
ward Direction From H / O 
Ravindra Undirwade to H / o Bisan 
Dane , Premlal Bilgayya upto 

Piercing Point of Nagbhid Road . 
10A Place . - Sawarkar Chouk , Some Area of 
10B 

JaniWard ,Lendara Talao , Boudha 
Vihar In Peth Ward , Railway 
Station Fule Nagar , State Bank 
Colony , Dhyanesh Nagar , Peth 
ward , Hanuman Mandir , Shahid 
Urkude Chouk , Kosti Mohalla , 
Dhiwar Mohalla , Dipak Krushi 
Kendra , Nagre Hospital, Burad 
Mohalla . 


10 


Jani Total Population 
Ward , 3488 , SC Popu 
Peth lation 790 , 
Ward ST Population 

199 


10A -BCC 
1 OB -General 
Women . 


North . - Atul Gurshettiwar House in 

Sawarkar Chouk and in North 
East Direction Sayyad Complex , 
Handware of Sayyad Complex 
Hardware of Sanju Jivani, to Dr. 
Nagre Hospital, upto H / o Dattu 
Dalal. In Northward Direction 
From H / o Dattu Dalal to H / o 
Dinnesh Dhote . In Eastward 
Direction From H / o Mayuri Tate 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ४-१० , २०१८ / आश्विन १२-१८ , शके १ ९ ४० 


34 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


to H / o Raju Abdeo , Viswanath 
Bangre , Manisha Naktode , upto 
H / o Arun Sendre . In South 
ward direction from a house of 
Arun Sendre to H / o Krishna 
Pagade, Durga Sahare , to H / O 
Krishna Pagade , Durga Sahare , 
to Public Tolet On Talao Bund 
upto Survey No. 2. In Eastward 
Direction From Survey No. 2 to 
Survey Nos. 75 , 77 , 74 , 72 , 86 , 
63 , 62 upto Railway Line 

Boundry Mark No. 33 . 
East.- In Southward Direction From 

Railway Line Boundry Mark No. 
33 Upto Boundry Mark No. 34 . 
and in Westward Direction From 
Boundry Mark No. 34 to Boundry 

Mark No. 35 . 
South . - In Soutward Direction From 

Boundry Mark No. 35 to Boundry 
Mark No. 36 , 37, 38 , 39 , 40. And 
in Westward Direction From 
Boundry Mark No. 40 to Boundry 

Mark No. 41 On MaldongriRoad . 
West.- In Northward Direction From 

Piercing Point of Maldongri Road 
of Boundry No.41 to Agricultural 
Land Survey No. 229 , 224 , 214 , 
213 , 210. From H / o Agat Kuthe, 
Chandrakant Suryawansi , 
Shashikala Tondre , Prabhu 
Dhonge , Ramchandra Gadpyle , 
Manisha Sahare On Maldongri 
Road to Gat No. 197. By Cross 
ing Railway Line in Northward 
Direction H / o Nanaji Talmale , 
Dinanath Raut, Bhiva Pradhan , 
Pundalik Urkude , Hari Raut to 
H / o Namdeo Raut In Westward 
Direction From Vividh 
Karyakari Socity to Dipak 
Krushi Kendra , H / o Milind 
Durvey Shope , to H / o Jan 
Mukesh Chabda upto H / o Atul 
Gurshttiawar . 


Chandrapur : 
Dated the 26th September 2018 . 


Dr. KUNAL KHEMNAR , 
Collector , Chandrapur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 . 


